प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सुचनांमध्ये अंशत: बदल 
करणेबाबत -शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.डीएमएफ-०८१९/ प्र.क्र.४६/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ सप्टेंबर २०१९ 
संदर्भ : शासन आदेश क्र.डिएमएफ-०६१५/ प्र.क्र.३४/उद्योग-९, दि.०१.०९.२०१६ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयानूसार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेचे मार्गदर्शक तत्त्वे 
विहित करण्यात आले असून त्यामध्ये प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राची मर्यादा खाण अथवा SFT पासून २० 
कि.मी. त्रीज्येचे क्षेत्र असे नमुद आहे. तथापि, यापुढे प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राची मर्यादा खाण अथवा डम्प 
पासून ५ कि.मी. त्रीज्येचे क्षेत्र, असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१११४३५०३१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SA L U N K H E S H AS H | KA N T RAGHUNATH by SALUNKHE SHASHIKANT 


N = SALUNKHE SHASHIKANT RAGHUNATH , C 
IM ie) 


RAGHUNATH = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = NA 
Date: 2019.09.20 11:06:53 +05'30" 


(श. र.साळुंखे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


. मा. मंत्री (उद्योग/ खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक. 

, सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

. उपसचिव (खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक. 

. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, मर्या. नागपूर. 
५. निवडनस्ती (उद्योग-९) 


Cc “७ A OO 


